उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा 
या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- संक्रीआ-१०२०/प्र.क्र.७७/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
तारीख :- २८ मे, २०२१ 


शासन निर्णय :- 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील जिल्हा क्रीडा अधिकारी/सहायक 
संचालक (वेतनस्तर एस-२०, रु.५६१००-१७७५००) या पदावर कार्यरत असणाऱ्या खालील नमूद 
अधिकाऱ्यांना, शासनाने मान्य केलेल्या सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीनुसार उपसंचालक, क्रीडा 
व युवक सेवा (वेतनस्तर एस-२३, रु. ६७७००-२०८७००) या पदावर जेष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार 
खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची मूळ जातीचा | पदोन्नतीने नंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना प्रवर्ग 

गि श्री. संजय भिवाजी महाडीक, अ.जा. । उपसंचालक, HIST व युवक सेवा, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, रायगड मुंबई विभाग, मुंबई 

२ श्री. संजय अरविंद सबनीस, खुला उपसंचालक, क्रौडा व युवक सेवा, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, बुलढाणा कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 

३ श्रीमती प्रमोदिनी अरुण अमृतवाड, वि.मा.प्र. | उपसंचालक, क्रोडा व युवक सेवा, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, जालना पुणे विभाग, पुणे 

४ श्री. सुहास महादेव पाटील, सहायक खुला उपसंचालक, शिवछत्रपती क्रोडापीठ, 
संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे क्रीडा व युवक सेवा, पुणे 

५ श्री. विजय बापूराव संतान, खुला उपसंचालक, क्रौडा व युवक सेवा, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, पुणे अमरावती विभाग, अमरावती 

६ श्री.शैखर भिमराव पाटील, इ.मा.व. | उपसंचालक, क्रौडा व युवक सेवा, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, अहमदनगर नागपूर विभाग, नागपूर 


२. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आळेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन 
विभाग, अधिसूचना दि.२८.०४.२०१५, दि.१६.०७.२०१५ व दि.१५.०६.२०१७ मधील विभागीय 
संवर्ग वाटपाच्या तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे. 


३. सदर Valse निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशोष अनुमती 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून तसेच सदर झासन निर्णयाच्या 
दिनांकास मा.न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या पदोन्नती विषयक प्रकरणांवरील निर्णयाच्या 
निकालाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ १०२०/प्र.क्र.७७/क्रीयुसे-२ 


४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी 
पदोन्नती आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू 
व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्त,क्रीडा व युवक सेवा यांनी शासनास 
कळवावा. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०५२८१७०५५३५६२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Savita Ajit eer 
Jawale पण पया 
(सविता जावळे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत). 
सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

५. संबंधित अधिकारी(संचालनालयामार्फत) 


Cc AW A -5 


प्रत माहितीसाठी:- 


१. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 

२. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 
३. सचिव (सा.वि.स),सामान्य प्रशासन विभाग(कार्यासन १६ ब) 

४. संबंधित कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे-१/३) 

५. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


